जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार, जि.नंदूरबार 
येथील २७८ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८ /प्र.क्र.१३२/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०४मे , २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ 2090 /प्र.क्र.५३/ आरोग्य -३, 
दिनांक- २५.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/जि.रु. 
नंदूरबार/अपदे/३८४८-४९/१८, दिनांक-२७.०४.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, 
नाशिक यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार येथीळ २७८ अस्थाई पदांना 
दि.०१.०१.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार 
येथील सदर २७८ पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१) मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 
(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१३२/आरोग्य-३, 


२) मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालक व प्रशासन 
००१- (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु.इतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 
3) मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालक व प्रशासन 
(०१)(०९) - HERTS आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामिण/कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करणे (२२१० ४६२४) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक-१,दि- ०५.०३.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२६१३२२५०८७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Roshani 
Roshani = \/Dinectiedamratt 
D | [| e S h oe aes ment 

. Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil ४७०५५५५७७७ 


+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.१३२/आरोग्य-३, 


७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नंदूरबार. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदूरबार. 

९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरण ya “अ” 


कार्यालय - जिल्हा रुग्णालज, नंदुरवार. 7606... : शं 
= पदा ची | dara | saree Raat पदे पुढे चालू [ज्या दिवसापासून पदे||  लोखाशिष पद पुढे चालू ठेवण्या बाबत | 
संख्या ठेवण्यात आली तो शा.नि.कृ.व | चालू ठेवावगाची तो caraway 
दिनांक दिनांक 
१५६००-३९ १०० dat ७८०० | महाराष्ट्र शासन सा.आ वि.शा. | ०१/०३/२०१८ a| मागजी क्रमांक आर जिल्हा रुग्णालयात आवश्यक 


७६०० | नि.क्र.-पदआ २०१४/ WHRY/| २८/०२/२०१८ | (योजनेतर) २२१० वैद्यकिय त्या सेवा पुरविण्याकरीता पदे 


११० रुग्णालये व दवाखाने ११० 

oo (२)मुफसल क्षेत्रातील रुग्णालये 

० tat ७६०० | पदओ/२०१४/प्रक्र६७/आ-३ व दवाखाने (०१) (०१)मुफसल 
मंत्रालय,मुंबई दि.२२/५/ १४ अध्यापनेतर शासकिय रुग्णालये 

“| नुसार १२ अस्थायी पदांना २२१००१४६ 

*" | मुदतवाढ एकुण ९२ अस्थायी 

पदांना मुदतवाढ 


1 
| 
a mn 
° ° ° 


as 
an 
° ° 


a 
40 | 0 
° कठ 


( ( 


कृती कक्षासाठी ६ qs ९३००-३४८०० 


फा | 


ं 
; 
i 
“le 


AY 
| 

if 
a 


7 
aa 


A 
A 


38 


phy Al, TS 
३१/प्रक३८८/आ-३/मंत्राल 

य मुंबई दि २७/२/२००८ व 

अन्वये २०० खाटांचे 


षि 


५२००-२०२०० 


Rg ५२००-२०२०० 


° 
५२००-२०२०० 
ढ 


ह 
“५| “| ०|”| |G ale « 2 | 2] 
: 

“ 


| 
न| 


दिनांक au/o e/Ro Re 


ie 
शासननिर्णयक्रमांक॑ (सु [___५३००२०२०० | Ji a ae 
| ४३ | आरएलएच/१०९८/ १९७५ |वरिष्ठलिपीक |___ ५२००-२०२०० | महाराष्ट्र शासन सा.आ वि.शा.| २८/०२/२०१९ ey 
| xe | /प्रक्र र १९/ टंकलेखक (मराठी) वर्ग-३ नि.क्र-पदआ २० १७/ प्रक. 
४५ | आरोग्य-४/मंत्रलयमुंबई टंकलेखक १ व कनिष्ठ लिपीक ५ af आरोग्य-३/ मंत्रालय, ee 
| ४६ | दिनांक ३/७/ १९९९ मंबई = 
| | ाकान्हा 


= सिस्टर ey षा प्र. वि. 
४८ | ____________गहकस्त्रपाल aa gy प्र. वि. साठी 


| 
; + | 


' 
{ 
| 


a 


